महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कारागृह 
कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवास खर्चापोटी प्रवास 
भाडयाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास अदा करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-११२०/प्र.क्र.१७६/तुरुंग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१. 


वाचा :- १. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५५/तुरुंग-२, 

दि. १३.०८.२०२० 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.११०/अर्थ-३, दि. ०३.११.२०२०, 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांच्या 
कार्यालयाचे क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/कक्ष-८/पुरवणीमागणी/५७३४, दि. १०.११.२०२० चे 
पत्र, 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दि. २२.१२.२०२०, 

५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-११२०/प्र.क्र.१७६/तुरुंग-२, दिनांक २४.३.२०२१, 


यस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कारागृह 
कर्मचारी व कैदी यांच्या सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीतील प्रवास भाडयाची थकीत रक्‍कम 
रु. १,६९,६७,७४१/- (रुपये एक कोटी एकोणसत्तर लक्ष सदुसष्ट हजार सातशे Vaart फक्त) 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्यास संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यास अनुसरुन, संदर्भ क्र. ३ अन्वये अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, पुणे यांनी केलेल्या सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीतील प्रवास भाडयाची थकीत 
रक्कम रु. १,६९,६७,७४१/-(रुपये एक कोटी एकोणसत्तर लक्ष सदुसष्ट हजार सातशे एक्केचाळीस फक्त) 
च्या मागणीस माहे डिसेंबर, २०२० च्या हिवाळी अधिवेडानामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूरी मिळाली आहे. 
त्यापैकी, बिम्स प्रणालीवर वितरित रक्‍कम रुपये १,४४,००,०००/- (रुपये एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष 
फक्त) खर्च करण्यास संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, पुरवणी 
मागणींतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या रु. १,४४,६८,०००/- (रुपये एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष अडुसष्ट 
हजार फक्त) इतक्या रकमेतील बिम्स प्रणालीवर वितरित उर्वरित रक्‍कम रु. ६८,०००/- (रुपये अडुसष्ट 
हजार फक्‍त) खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे कारागृह 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवास खर्चापोटी सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या 
कालावधीतील प्रवास भाडयाची थकीत रक्‍कम अदा करण्याकरीता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या 
रु. १,४४,६८,०००/- (रुपये एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) इतक्या रकमेतील बिम्स 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-११२०/प्र.क्र.१७६/तुरुंग-२ 


प्रणालीवर वितरित उर्वरित रक्‍कम रु. ६८,०००/- (रुपये अडुसष्ट हजार फक्त) खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (योजनेतर योजना) (004) 
संचाळन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (२०५६ ००२६) दत्तमत या लेखाशिर्षाखाली (५०) 
इतर खर्च” या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या निधीचा विनियोग, ज्या प्रयोजनासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी करण्यात येत असल्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी खात्री करावी व सदरचा निधी दि. ३१ 
मार्च, २०२१ पूर्वी खर्च करुन, त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, 
दि. २२.१२.२०२० अन्वये उपरोक्‍त बाबीखाली खर्च करण्यास तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १७४/२०२१/व्यय-८, दि. २६.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४०७१५५१३९१२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


"0-७ कक 
Sawant ——_ Bd न्न 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक(कारागृह), दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई. 
सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महाव्यवस्थापक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
६. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी, परिवहन-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, तुरुंग-२. 


Cc AW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


